लाड समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने सफाई 
कामगारांच्या वारसा हक्काच्या अंमलबजावणीबाबत 
सुधारीत तरतुदीच्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळ उपसमिती 
गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- सफाई-२०१८/प्र.क्र.४६/सआक 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- २१ नोव्हेंबर, २०२२ 
प्रस्तावना:- 
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवार दि. २१.०९.२०२२ रोजीच्या बैठकीत लाड समितीने सफाई 


कामगारांच्या वारसास वारसा हक्क पध्दतीने नियुक्‍ती देण्याच्या अनुषंगाने केलेल्या शिफारशीस अनुसरुन 
तसेच सफाई कामगारांच्या विविध मागण्यांस अनुसरुन सर्व शासन निर्णयांचे एकत्रिकरण करुन सुधारीत 
शासन निर्णय निर्गमित करण्याच्या संदर्भात मा. मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवार दि.२१.०९.२०२२ रोजीच्या बैठकीत लाड समितीने सफाई 
कामगारांच्या वारसास वारसा हक्क पध्दतीने नियुक्ती देण्याच्या अनुषंगाने केलेल्या शिफारशीस अनुसरुन, 
तसेच सफाई कामगारांच्या विविध मागण्यांस अनुसरुन, सर्व शासन निर्णयांचे एकत्रिकरण करुन, सुधारीत 
शासन निर्णय निर्गमित करण्याच्या संदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात यावी, असा निर्णय 
घेण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने सर्व शासन निर्णयांचे एकत्रिकरण करुन सुधारीत शासन निर्णय निर्गमित 


करण्याच्या संदर्भात सनियंत्रणासाठी खालीलप्रमाणे मा.मंत्रिमंडळ उपसमिती याव्दारे गठीत करण्यात येत 


आहे. 

१. | मा.उपमुख्यमंत्री, अध्यक्ष 

२. श्री.सुधीर मुनंगटीवार, सदस्य 
मा.मंत्री, (वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय) 

३. | a fein केसरकर, सदस्य 
मा.मंत्री, (शालेय शिक्षण व मराठी भाषा) 

a श्री.दादा भुसे, सदस्य 
मा.मंत्री (बंदरे व खनिकर्म) 

५. | सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग) सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः सफाई-२०१८/प्र.क्र.४६/सआक 


प्रति, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११२११८१६५३२१२२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJENDRA NATHA SAVANE 
RAJ E N D RA NA T H A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE AND SPECIAL 
tra, 
311 
3, pset 11 
SAVANE is 


2152: NATHA SAVANE 
Date: 2022.11 +0530" 


(रा.ना.सवने) 
उपसचिव, महाराष्ट्र हासन 


. मा.राज्यपाल महोदयांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 


२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मंत्री, वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण व मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. मा.मंत्री, बंदरे व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद 

. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा 

९. 


सर्व विधान परिषद/ विधानसभा सदस्य 


१०. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

११. सचिव/प्रधान सचिव/अप्पर मुख्य सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 

१२. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई 
१३. आयुक्‍त, समाज Hea, SYA aA, FU 

१४. निवड नस्ती / सआक. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


